उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील सहाय्यक प्राध्यापक 
(गट-अ) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३ मधील 
नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. 


सदर अधिनियमातील कलम 3 (9) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱयाच्या मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील झासकीय 


महाविद्यालये/संस्थांमधीळ सहाय्यक प्राध्यापक (गट-अ) पदावरीळ सोबतच्या विवरणपत्रातील 


अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित प्राचार्य/संचालक यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 


होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 


महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्याळयात/ संस्थेत तात्काळ 


रुजूव्हावे. 


३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांनी बदली झालेले अधिकारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून 


कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. संबंधित 


प्राचार्य/संचाळक यांनी रुजू होण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्‍तीचा 


प्रतिक्षाकाळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित प्राचार्य/संचाळक 


यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच, कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू 


होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 


४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जुन, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त 


करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे दिनांक 


०१ जुलै, २०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची जबाबदारी 


संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 


५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक 


२५ जुन, २०२२ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२३९७५०८ असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PANU RANG seer sata 
LUBAL eee 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
३. सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
८. निवड नस्ती. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 


विवरणपत्र 
(शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७८/मशि-१, दिनांक मे, २०२३ सोबतचे) 
क्र a महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
Re २ 3 v ष्‌ & 
2. श्री. टी.के. | राजाराम महाविद्यालय, | set वाणिज्य व | 
उदगिरकर कोल्हापूर अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई (श्रो. रितेशकुमार 
सिंघल यांच्या बदलीने रिक्‍त 
पदी) 
२. | श्री. रितेशकुम nell सिडनहॅम वाणिज्य व | इस्म युसुफ anal 
सिंघल अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
महाविद्यालय, मुंबई  । पदी) 
३. | श्री. विनोद अर्थशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, शि 
मधुकरराव विज्ञान संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
गावंडे अमरावती 
४. | श्री. अनिल रमेश पं सिडनहॅम वाणिज्य व प्माईल युसुफ ण 
चौगुले अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
महाविद्यालय, मुंबई पदी) 
ष्‌. डॉ.श्रौमती. | रसायनशास्त्र  । राजाराम महाविद्यालय, इस्माईल युसुफ शि 
अनिता जीवन कोल्हापूर महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
बोडके पदी) 
(जवंजाळ) 
६. | श्रीम. सुषमा राजू | रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान प्माईल युसुफ शि 
अंबाडेकर संस्था, मुंबई महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
७. | श्रीम. अचना । रसायनशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान प्माईल युसुफ mel 
ज्ञानेश्‍वर महाविद्यालय, महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
चापोलीकर औरंगाबाद पदी) 
८. | श्रीमती. नक्वी | रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान प्माईल युसुफ प 
जहां सिध्दीको संस्था, नागपूर महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
९. | Stat. मो इद्रीस | रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान इस्माईल युसुफ शि 
एम. सिध्दीक संस्था, नागपूर महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
१०. | डॉ. प्रकाश दत्तु | रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान शासकोय विज्ञान गि 
शिरसाठ संस्था, नागपूर महाविद्यालय, गडचिरोली 
(रिक्‍त पदी) 
११. | श्रीम. भाग्यश्री | रसायनशास्त्र शासकोय राजाराम महाविद्यालय, a 
मारुती पाटील न्यायसहाय्यक विज्ञान | कोल्हापूर (डॉ.श्रीमती. 
संस्था, मुंबई अनिता बोडके यांच्या 
बदलीने रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 


क्र = महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
Ea २ ३ v & & 
१२. | Stat. दिनेश । भूर शासकोय विदर्भ ज्ञान राजाराम | 
एस.सिनकर विज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, कोल्हापूर 
अमरावती रिक्‍त पदी 
१३. । डॉ.श्रीम. एल. 1 | राजाराम महाविद्यालय, | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, | 
डी. जाधव कोल्हापूर मुंबई (रिक्‍त पदी) 
१४. | डॉ.श्रीम. के.के. चा राजाराम महाविद्यालय, प्माईल युसुफ शि 
पाटणकर कोल्हापूर महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
१५. | श्रीम. स्वाती पी. neal शासकोय विज्ञान शासकोय न्याय सहाय्यक | 
देशमुख, संस्था, नागपूर विज्ञान संस्था, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
१६. | श्रीमती. संज्य = एलफिन्स्टन शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान शिंगी 
एम. सानप महाविद्यालय, मुंबई | संस्था, अमरावती रिक्‍त पदी 
१७. | डॉ.श्रीम. एस.ए. | प्राणिशास्त्र शासकोय विज्ञान शासकोय विज्ञान णि 
कौशिक संस्था, नागपूर महाविद्यालय, 
गडचिरोली (रिक्‍त पदी) 
१८. | डॉ. श्री. राजेद्र | प्राणिशास्त्र शासकोय विज्ञान शासकोय विज्ञान | 
व्ही. तिजारे संस्था, नागपूर महाविद्यालय, गडचिरोली 
(रिक्‍त पदी) 
१९. | डॉ.श्रीम. यु.एस. | प्राणिशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान । शासकोय विज्ञान संस्था, | 
देशमुख विज्ञान संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
२०. श्री. प्रदोप  । प्राणिशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान | शासकोय विज्ञान संस्था, all 
देशमुख विज्ञान संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
२१. श्री.राजेश | गणित एलफिन्स्टन इस्माईल युसुफ | 
भास्कर ठाकरे महाविद्यालय, मुंबई । महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
पदी) 
२२. श्री. राहूल । गणित शासकोय विदर्भ ज्ञान शासकोय विज्ञान शि 
विठ्ठलराव मापारी विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, गडचिरोली 
अमरावती (रिक्‍त पदी) 
२३. श्री. प्रितिश | गणित एलफिन्स्टन शासकोय ज्ञान विज्ञान शं 
चंद्रकांत काळण महाविद्यालय, मुंबई । महाविद्यालय, औरंगाबाद 
(रिक्‍त पदी) 
२४. । श्रोमती. मि मानसशास्त्र बसंतराव नाईव न्यायसहायक विज्ञान संस्था, शि 
बेबी BAH कला व नागपूर (रिक्‍त पदी) 
समाज विज्ञान संस्था, 
नागपूर 
२५. | श्रीमती. सुमेधा | मानसशास्त्र शासकोय न्यायसहायक इस्माईल युसुफ शि 
चंपतराव जाधव विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
औरंगाबाद पदी) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 


क्र. हि महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
ea २ 3 v & & 
२६. | डा. श्रीम. अं —| राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय विज्ञान संस्था = 
आर.पाटील कोल्हापूर मुंबई (रिक्‍त पदी) 
२७. | St श्री. प्रशांत शिंगी शासकोय विज्ञान शासकोय विज्ञान शि 
एस.जाखी, संस्था, नागपूर महाविद्यालय, गडचिरोली 
(रिक्‍त पदी) 
२८. | डॉ. फिरोज शि बसंतराव नाईक इस्माईल युसुफ शं 
राहत हुसेन शासकौय कला ब | महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
हैदरी समाज विज्ञान संस्था, पदी) 
नागपूर 
२९. । डॉ. शव शि शासकोय विदर्भ ज्ञान प्माईल युसुफ | 
अहमद खान विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, मुंबई (रिक्‍त 
अमरावती पदी) 
३०. | श्रीमती शेख शि शासकोय ज्ञान विज्ञान | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान mel 
नजहत परवीन महाविद्यालय, संस्था, अमरावती (श्रीमती 
गौस, औरंगाबाद सिध्दीक यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
३१. | श्रीमती सिध्दीब षि शासकोय विदर्भ ज्ञान । शासकोय ज्ञान विज्ञान al 
यास्मिन विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, औरंगाबाद 
सुलताना अमरावती (श्रीमती शेख यांच्या बदलीने 
रफीयोद्दीन, रिक्‍त पदी) 
३२. | डॉ. श्री. अजित | राज्यशास्त्र वसंतराव नाईक एलफिन्स्टन महाविद्यालय, al 
के. चुनारकर शासकोय कला व मुंबई (रिक्‍त पदी) 
समाज विज्ञान संस्था, 
नागपूर 
३३. श्री. सतीश | इतिहास वसंतराव नाईक एलफिन्स्टन महाविद्यालय, wal 
बंडुसिंग राठोड शासकीय कला व मुंबई (रिक्‍त पदी) 
समाज विज्ञान संस्था, 
नागपूर 
३४. | डॉ. श्री. बन्सी | इतिहास वसंतराव नाईक । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान शि 
रुखमाजी मस्के शासकोय कला व संस्था, अमरावती (रिक्‍त 
समाज विज्ञान संस्था, पदी) 
नागपूर 
३५. | डॉ.श्रीम. सोमित्रा | बाणिज्य सिडनहॅम वाणिज्य | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, शि 
सुशिल सावंत अर्थशास्त्र मुंबई ( रिक्‍त पदी) 
महाविद्यालय, मुंबई 
३६. | श्रीम. राधोका | वाणिज्य सिडनहॅम वाणिज्य | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, पं 
रामचंद्रन अय्यर अर्थशास्त्र मुंबई रिक्‍त पदी 
महाविद्यालय, मुंबई 
३७. | कु. दिप गृहशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान न 
आत्माराम कोल्हापूर संस्था, अमरावती (रिक्‍त 
धावणे पदी) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७८/मशि-१ 


क्र. = महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
ea २ 3 v & & 
३८. | डॉ. प्रिती सिंग । संख्याशास्त्र शासकोय विज्ञान सिडनहॅम वाणिज्य व शि 
संस्था, नागपूर अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई (रिक्‍त पदी) 
३९. | डॉ. नीता अंदूरे | संख्याशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान शासकोय ज्ञान विज्ञान el 
विज्ञान संस्था, महाविद्यालय, औरंगाबाद 
अमरावती रिक्‍त पदी 
०. श्री. अमोल | न्यायसहायक शासकोय न्यायसहायक | शासकोय न्यायसहायक wl 
विजयकुमार | विज्ञान विज्ञान संस्था, मुंबई । विज्ञान संस्था, औरंगाबाद 
देशमुख (श्री. अभिजीत सरकार 
यांच्या बदलीने रिक्‍त पदी) 
४१. | श्री. अशि न्यायसहायक शासकोय न्यायसहायक | शासकोय न्यायसहायक शि 
अनिलकुमार | विज्ञान विज्ञान संस्था, विज्ञान संस्था, मुंबई (श्री. 
सरकार औरंगाबाद अमोल देशमुख यांच्या 
बदलीने रिक्‍त पदी) 
डर. श्री. राजेश ae शासकोय विदर्भ ज्ञान | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, 
डब्ल्यु. श्रीखंडे विज्ञान संस्था, मुंबई (रिक्‍त पदी) 
अमरावती 
४३. | डॉ.श्रीमती सविता न एलफिन्स्टन सिडनहॅम वाणिज्य व णं 
अंगदराव पाटील महाविद्यालय, मुंबई । अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई (रिक्‍त पदी) 
४४. | डॉ.श्री.धनंजय शासकोय विदर्भ ज्ञान | राजाराम महाविद्यालय, णां 
प्रभाकर विज्ञान संस्था, कोल्हापूर (श्री. विश्‍वनाथ 
देबळालकर अमरावती बिटे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
Tal) 
४५. | श्री. विश्‍वनाथ शि राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान al 
केरु बिटे कोल्हापूर संस्था, अमरावती 
(डॉ.श्री.धनंजय प्रभाकर 
देबळालकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त पदी) 
PRATAP DN: CN - PRATAP PANDURANG LUBAL. C= IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
PANDURANG LUBAL Ws oo 
Date: 2023.05.30 22:26:59 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


